आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेकरीता निधी 
वितरण. 

राज्य हिस्सा-२२११ १४४१ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 

केंद्र शासन, महिळा Fares विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. F.No.PM-94/9/2020-Part(9), दि.२२.०३.२०२१. 
आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५/कार्या-६, दि.२२.१.२०२१ 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रमाव- २०२०/प्र.क्र.३३३/कु.क. 


>> ७ ९८2 ४-८ -2 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ 


या आर्थिक वर्षातील समरुप राज्य हिस्सा रु.४०२.६६८०४ लाख वितरीत करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य 


विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


are निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 


लेखाश्ीर्ष २२११, कुटुंबकल्याण खालील (०२) (०२) प्रधानमंत्री मातृवंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 


वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून राज्य 


हिळयासाठी 30 टक्‍के मर्यादेत खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे । लेखाशिर्ष उद्दिष्ट | सन २०२०-२१ याआधी या शासन 
नाव व राज्य मधील वितरीत निर्णयान्वये 
हिस्सा सुधारीत करण्यात । वितरीत करण्यात 
अंदाज आलेला निधी | येत असलेला निधी 
Le २ ३ 1 J) ५ ६ 
प्रधानमंत्री २२११ ३१-सहायक 
गाठपदना ae अनुदाने १६४३.९८ ६७.१११३४ ४०२.६६८०४ 
योजना राज्य (वेतनेतर) 
हिस्सा 
(४० टक्के) 
एकूण १६४३.९८ ६७.१११३४ ४०२.६६८०४ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.४०२.६६८०४ लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी दोन लाख सहासष्ट हजार 
Seal चार फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात 
याव्यात. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१४/व्यय-१४, दि.३०.०३.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३३०१७१४३५६५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


R 1 Nn d [ Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
d V | ठे DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development Department, 


4 talCode=400032, st=Maharashtra, 
Di gam barro 2.5 4.20-f05a6013f9dee"453c9a1¢Sa8odec4 


897737ba BedacOedf3f2c6e69e25f4 108, 
Aute pie eee Gd 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
qo. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


